महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम 

दिनांक २९ व ३० एप्रिल,२०११ रोजी मोहिमेची 
जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या 
खर्चास मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक-तंमुगा १०११/प्र.क्र.२८/२०११ (भाग नस्ती)/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,दिनांक - १२ ऑगस्ट, २०११. 


वाचा: - शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-तंमुगा १००८/प्र.क्र.४३/२००८/पोल-१५, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ 
शासन निर्णय - शासन निर्णय, गृह विभाग, दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ मधील तरतुदीनुसार 
महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांब मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच राज्यातील विविध 
वृत्तपत्रामधून प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहीमेच्या सन २०१०-११ या वर्षातील तिसऱ्या टप्यातील 
मुख्य कार्यक्रम म्हणजे गावानी स्वत:ला तंटामुक्त घोषित करणे हा आहे.चालू वर्षात मोहीमेत भाग 
घेतलेल्या गावांनी दि १ मे रोजी ग्रामसभा घेऊन गाव तंटामुक्‍त झाल्याचे घोषित करणे आणि 
त्यासंबंधीचा अहवाल नजीकचे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांच्याकडे दि.२ मे पूर्वी 
दयावयाचा आहे. त्याची माहीत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना व्हावी यादृष्टीकोणातून मोहिमेची 
४०० चौ.से.मी आकाराची कृष्णधवल जाहिरात राज्यातील सर्व ब व क वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून 
दि.२९ व ३० एप्रिल,२०११ रोजी माहिती व जनसंपर्क महसंचालनालया मार्फत प्रसारीत करण्यात 
आली होती.त्यासंबंधीची ६४३ वृत्तपत्राकाची देयके विभागास प्राप्त झाली असून त्याची यादी सोबत 
जोडली आहे.त्यानुसार जाहीरात प्रसारणासाठी रुपये ३०,७६,६००/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष शाहत्तर 
हजार सहाशे फक्त) इतका खर्च आला असून खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 
2. राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील एकूण ६४३ वृत्तपत्रानी देयकात लावलेले दर 
संबंधीत जिल्हामाहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 
बिहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहेत. 


2. प्रमाणित करण्यात येते को, सदरहू खर्च यापुर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


3:॥९1.-15१?01. -1502011 (२ 28- GR wp.lwp 3 


ड़. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्‍त ata मोहिमेची 
प्रसिध्दी ब प्रचार यावर करण्यात आला असून सदरचा खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुन 
करण्यात आला आहे. | 

ण. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे प्रस्तुत ६४२ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या 
रुपये ३०,७६,६००/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष शाहत्तर हजार सहाशे फक्त) THAR तरतूदीचे 
जिल्हानिहाय वितरण करतील a संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या 
देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार करुन त्याचे वितरण करतील. 

द याखाली होणारा खर्च ३०,७६,६००/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष शाहत्तर हजार सहाशे 
फक्त) हा गृह विभाग, मागणी क्रमांक-बी-१ "प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस (००) (Ro) तंटामुक्‍त 
Tifa मोहिम (२०५५०५३३) २६-जाहिरात व प्रसिध्दी " याखालील सन २०११-१२ या वर्षाच्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

७. सदरचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला असून त्याचा 


संगणक सांकेतांक २०११०८१६१३२६४६००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


(वि. पो . थोरात) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रत :- 
महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-२ ब अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 
निवडनस्ती, पोल-१५ 


9:001,.-15४091, -15\201 1\CR 28- GR wp.lwp 4 


